लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर व या 
प्राधिकरणांतर्गत कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे 
प्रकल्प विभाग, नागपूर यांचे अधिपत्याखालील नियत 
अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१३७/मोप्र-२, 
मंत्रालय, मुंबई-३२, 
दिनांक : 04.08.2023. 


पहावे :- 9) झासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग, क्र.आढावा १००२/(३३५/२००२) आ (प्रशि), दि.०६.०२/२००२३ 
२) शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.२६४/मोप्र-२, दि. २१.०९.२०२३. 
3) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. 
६७३/आस्था-४/२०२३, दि. २०.०२.२०२३. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क दि. ०८.०२.२०२३. 


शासन निर्णय :- 

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गत अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, नागपूर व या प्राधिकरणांतर्गत कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प विभाग, नागपूर 
यांच्या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील अनुक्रमे ३३ व ११३ असे एकूण १४६ पदांची निर्मिती 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. सदर पदांना व कार्यकारी अभियंता, 
पाटबंधारे प्रकल्प विभाग, नागपूर यांच्या कार्यालयातील रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ६ पदांना 
संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

आता सोबतच्या परिशिष्ट अ आणि ब मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर यांना शासनाचे पत्र सीडीए २०१२/(२४/२००२)/लाक्षेवि(आस्था) 
दि.१८.०२.२००२ अन्वये अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यालयाकरीता 
लाभक्षेत्र विकासाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीकोनातून लाक्षेवि प्राधिकरणाचे कामासाठी १ कार्यकारी 
अभियंता व १ उप अभियंता ही मापदंडाव्यतिरीक्त अतिरीक्त पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. सदर 2 
पदांसह ३३ व कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प विभाग, नागपूर यांचे अधिपत्याखालील ११३ नियत 
अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत (परिशिष्ठ अ) व ६ रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३ या काळलावधीसाठी(परिशिष्ट ब) खालील 
अटींचे अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
)  उपरोक्तसर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत चाळू राहतील. 
) सदर पदे आकृती बंधानुसार मंजुर असतील. 
)  उपरोक्तसर्व पदे व्यपगत झालेली नसतील. 


me) 


A 


AN 


6 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१३७/मोप्र-२ 


५) यानंतर शासनास सादर करण्यात येणारे विहित प्रपत्र प्रमाणपत्र त्या त्या कालावधीच्या 
दिनांकासहीत प्रस्ताव विहित प्रपत्र, प्रमाणपत्रासह, रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचे 
नावे व सेवानिवृत्तीच्या दिनांकसह सादर करण्यात यावेत. 

उपरोक्त विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक आय-५ मुख्य 
लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर क्षेत्रातील गुंतवणूका, (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली 
अंशदान (०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय 
१७१)" तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष 
४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, Co सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
क्षेत्रातील गुंतवणूका, (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (०२)(०२) विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम)(४७०१ एच ६६५)" या लेखाशीर्षाखाली 
खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
हे आदेश वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि. ०८.०२.२०२३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४१०१८४५५८१४२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ABHAY KESHAORAO YEDSIKAR 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, WATER 
सहपत्र : परिशिष्ट -अ आणि ब ABHAY KESHAORAO “sits 
* 2.5.4.20=5724dd2e45895f7c2ab554c8d0b004 1 f388e5f397467c37bb 
907e6cc635bd0fd, pc ICod 1032, 
Y E D 5 | KA R serial INumber=5B9CED1C6530163B6C7A287499C459AF544860D53 
30D82DBE50D22D67820C373, -ABHAY KESHAORAO YEDSIKAR 
Date: 2023.04.10 18:51:25 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत सहपत्रासह - 

१. वित्त विभाग(व्यय-१२),मंत्रालय,मुंबई 
२. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
३. महालेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
४. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
५. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 
६. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर. 

यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची 
वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१३७/मोप्र-२ 


शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी 
आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 

७. कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प विभाग, नागपूर. 

८. मोप्र-(२) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१३७/मोप्र-२ 


परिशिष्ट - अ 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१३७/मोप्र-२, दिनांक ०५.०४.२०२३ चे सहपत्र 


दिनांक ०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
नियत अस्थायी अस्थापनेवरील एकूण पदे १४६ 


अक्र. कार्यालयाचे नांव पदनाम एकूण पद 
संख्या 
1 १_| २ ३ 1 | 
| अधीक्षक अभियंता व ॥ | अधीक्षक अभियंता व प्रशासक 
प्रशासक, लाभक्षेत्र २ कार्यकारी अभियंता व उपप्रशासक 
विकास प्राधिकरण, ३ उपअभियंता व सहाय्यक व प्रशासक 
नागपूर ४ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 
५ | अधीक्षक 
६ प्रथम लिपीक 
वरीष्ठ लिपीक 
कनिष्ठ लिपीक 
प्रमुख आरेखक 


| ao | सहायक आरेखक श्रेणी-२ 


।_११__| उच्चश्रेणी लघुलेखक/निम्न श्रेणी लघुलेखक 


१२ लेखाधिकारी 


१३ प्रमुख दप्तर कारकून 


१४ वरीष्ठ दप्तर कारकून 


१५ | टंकलेखक 


१६ | संगणक कार्यक्रम चालक 


१७ | dled चालक 


oO} 4v/ -0 | oO] -0 | AV] Of] -0 | Of] Of] -0| Of] CK] CK} Of} Of] AW] A] CO] OO] «८ 


१८ ।नाईक 
१९ । ठोपाई 
२० । चौकीदार 
एकूण ३३ 
२ कार्यकारी अभियंता, =a कार्यकारी अभियंता ॥ आह | 
पाटबंधारे प्रकल्प २  ।उपवि. अभियंता a 
विभाग, नागपूर ३ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
४  ।विभागीय लेखापाल शिळे | 
५ | प्रथम लिपीक |, ae] 
६ ।आरेखक ji शी =] 
सहायक आरेखक ॥ आ | 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१३७/मोप्र-२ 


वरीष्ठ लिपीक 


o~ 
ae 


कनिष्ठ लिपीक 


भांडारपाल 


सहाय्यक भांडारपाल 


लघु टकंलेखक किंवा निम्न श्रेणी लघु लेखक 


टंकलेखक 


संगणक 


वाहन चालक 


नाईक 


oO} -0 | -0 | AV] -0 | oO] oO] 9८ 


शिपाई 


o~ 
ae 


चौकीदार 


axe) 


एकूण 


aN 
[oe 


अ) 


लघु पाटबंधारे बांधकाम 
उप विभाग, नागपूर 


उप वि. अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


वरीष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


| ao | 


चौकीदार 


-O} ९) | -0 | -0 ।_“/)  - | 9८ | oO] 9८ | -5 


एकूण 


ae) 
Ww 


9) 


लघु पाटबंधारे सर्वेक्षण 
उप विभाग, नागपूर 


उप अभियंता 


axe) 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


o~ 
ae 


अनुरेखक 


०८ | wy] AD] oO 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरीष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


| ao | 


चौकीदार 


जे. श्र | OF; छे 9 जळ AV] _O 


एकूण 


क) 


लघु पाटबंधारे उप 
विभाग, खापा 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१३७/मोप्र-२ 


अनुरेखक शिका 
स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
५ | वरीष्ठ लिपीक ॥ अँ. -| 
६ | कनिष्ठ लिपीक २ 
७ ।टंकलेखक शिळ | 
वाहन चालक |. ae 
डिपाई २ 
| ao | o | चौकीदार ॥ a] 
एकूण १८ 
ड) भूविकास बांधकाम उप | १ | उप अभियंता aT 
विभाग, हिंगणघाट २ | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
(रामटेक) ३ | RTH |. ae 
४ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
५ | वरीष्ठ लिपीक =a 
& । कनिष्ठ लिपीक २ 
७ ।टंकलेखक [ae | 
वाहन चालक Le | 
डिपाई ग 
Ea o | चौकीदार विळखा 
एकूण १८ 
भूविकास बांधकाम उप | १ | उप अभियंता [ae | 
विभाग, बेला (खापा) ३ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
४ ।टंकलेखक शिक 
५ | वाहन चालक |. ae | 
एकूण | 6 | 
एकूण ११३ 
एकूण पदे १४६ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१३७/मोप्र-२ 


परिशिष्ट - ब 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१३७/मोप्र-२, दिनांक ०५.०४.२०२३चे सहपत्र 
दिनांक ०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
रुपांतरीत अस्थायी अस्थापनेवरील एकूण पदे ६ 


अ.क्र पदधारकाचे नांव पदनाम सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
लघु पाटबंधारे बांधकाम उप विभाग, नागपूर 
| 4 नेमा देवराव मेंढे कारकून ३१.०१.२०३० 
२ | दिपक नारायणसिंग भारद्वाज मजूर ३१.१०.२०२३ 
३ | विजय विठ्ठल गायको मजूर (चौकोदार) ३०.०६.२०२६ 
४ | सादीकसरदार कुरेशी वाहक(मुकादम) ३१.१०.२०२६ 


लघु पाटबंधारे सर्वेक्षण उपविभाग, नागपूर 


सत्रपूर उपसा सिंचन उपविभाग, रामटेक (भूविकास बांधकाम उपविभाग, हिंगणघाट 


(मु. रामटेक) 
५ | किशोर गोविंदाजी कांबळे मजूर ३१.०३.२०२३ 
६ । सुखदेव गढेजी शोळके मजूर ३०.०६.२०२५ 


एकूण पदे :-६ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


